गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च 
शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.२१८/१/तांशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: ११ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा : १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक : संकीर्ण-२०१८/ 
प्र.क्र.२१८/तांशि-४, दिनांक: ४ ऑक्टोबर, २०१८ 
२) शासन शुध्दिपत्रक, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक : संकीर्ण- 
२०१८/प्र.क्र.२१८/तांशि-४, दिनांक: ३० ऑक्टोबर, २०१८ 


शासन शुध्दिपत्रक : - 


संदर्भाधिन दिनांक ४ ऑक्टोबर,२०१८ च्या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट “a” मधील 


परिच्छेद-११ व परिच्छेद-१५ मध्ये खाळीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत :- 


(१) परिच्छेद-११ “गुणवत्ता यादी व निवड यादी तयार करण्याची कार्यपध्दती” - 


3) 


अ.क्र.१ मधील “अ.पदव्युत्तर पदवी व पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमाकरीता” या 
खालील Teale अ.क्र.३ समोरील स्तंभामधीळ “७१ ते co %” या ऐवजी 
“(90% पेक्षा जास्त ते Co %” असे वाचण्यात यावे. 


आ) अ.क्र.१ मधील “आ.डॉक्टरेट अभ्यासक्रमाकरीता” या खालील तक्‍्त्यामधीळल 


ड्‌) 


8) 


) 


अ.क्र.३ व ४ समोरील स्तंभामधील “७१ ते ८०%” या ऐवजी “७०% पेक्षा जास्त ते ८० 
%” असे वाचण्यात यावे. 

अ.क्र.३) अ) मधील “THE / QS world Ranking” या शब्दांऐवजी “THE व QS 
world Ranking Average” असे वाचण्यात यावे. 

3.6.6) मधील दुसऱ्या ओळीत "निवड यादीतील” या aeaitacit “गुणवत्ता 
यादीतील” असे वाचण्यात यावे. 

अ.क्र.७ मधील दुसर्‍या ओळीत “निवड यादीतील” या शब्दांऐवजी “गुणवत्ता 
यादीतील” असे वाचण्यात यावे. 

अ.क्र.८) मधील चवथ्या ओळीत “निवड यादीतील” या इाब्दांऐवजी “गुणवत्ता 
यादीतील” असे वाचण्यात यावे. 


(२) परिच्छेद-१५ “छाननी समिती” - 


अ) “परदेशातील विद्यापीठ/शैक्षणिक संस्थेच्या जागतिक क्रमवारीच्या जेष्ठतेनुसार” या 
शब्दाऐवजी “गुणवत्ता यादीनुसार” असे वाचावे. 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.२१८/१/तांशि-४ 


२. सदर शासन शुध्दिपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०२१११७३६००१२०८ असा आहे. 
सदर sea डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


e Digitally signed by Sanjay A. Dharurkar 
S a Nn) a y A DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher 
e and Technical Education Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=637145fd393d6d5c7 13e94e6da7bc6bee230114 


D h a [| (1 rka [| 48b7fc64d138630b9c76ae7a2, cn=Sanjay A. Dharurkar 


Date: 2019.02.12 15:28:52 +05'30' 


( संजय औ. धारुरकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. Waal, उच्च व तंत्र शिक्षण ard fasts कार्य अधिकारी 
५. मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 
६. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
सर्व प्रशासनिक विभागाचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. सर्व सन्मानीय विधानपरिषद व विधानसभा सदस्य 
१०. आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
११. आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
QQ. आयुक्त, कृषी, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१३. आयुक्त, दुग्ध व्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१४. आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१५. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१६. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१७. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१८. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
१९. संचालक, पशु संवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२०. संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२१. संचालक, आय.आय.टी., पवई, मुंबई 
२२. सचिव, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे 
२३. कुलसचिव, सर्व कृषी / अकृषी विद्यापीठे 
२४. कुलसचिव,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, ता.माणगांव,जि.रायगड' 
२५. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण परीक्षा मंडळ, शासकीय तंत्रनिकेतन इमारत, 
४९,खेरवाडी, अलियावर जंग मार्ग,वांद्रे (पूर्व, मुंबई-४०००५१ 
२६. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालये (सर्व), (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


२७. 
२८. 


२९. 
३०. 
२३१. 
३२. 
३२. 
२४. 
34. 
३६. 
30. 


२३८. 
३९. 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.२१८/१/तांशि-४ 


सहसंचालक, उच्च शिक्षण, विभागीय कार्यालये (सर्व) 


महासंचालक,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


(प्रसिध्दीसाठी) 

सर्व जिल्हाधिकारी 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - १/२, मुंबई / नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक 


उप सचिव (मशि/विशि/अर्थसंकल्प), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
अवर सचिव (तांशि-३, विशि-३), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
कक्ष अधिकारी (मशि-२/मशि-४/तांशि-५/तांशि-६/साशि-१),उच्च व तंत्र शिक्षण 


विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक 
निवडनस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


